निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्यांचे 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील कंत्राटी सेवेतील 
कर्मचाऱ्यांना पारिश्रमिक / मानधन प्रदान करण्यासाठी " 
१० कंत्राटी सेवा " हे नवीन उद्दिष्ट शीर्ष उघडणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निभास-११२०/१६१/(११५/२०)/कार्या-१७. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०८ जानेवारी, २०२१ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र.आयपीए २११७/७२६/प्र.क्र. ४/कार्या-१, 
दिनांक ०५ ऑक्टोबर , २०१८. 
2) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.संकीर्ण -२०१९/प्र.क्र.२२/कोषा प्रज्ञा ४, 
दिनांक २९ जानेवारी, २०२०. 
३) विधि व न्याय विभागाचे पत्र, क्र.हिपूमा-१४२०/प्र.क्र.९५/का.-२३, 
दिनांक २२ डिसेंबर २०२०. 
४) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.पूरक-२०२०/प्र.क्र.१५२/अर्थ-३, दिनांक २२ डिसेंबर २०२०. 


प्रस्तावना - 
निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयातील प्रलंबित प्रस्ताव निकाली 

काढण्याकरिता तसेच शासकीय खर्च व कायमस्वरुपी पदे निर्माण करण्याऐवजी करार पद्धतीने बाह्य 
यंत्रणेद्वारे कामे करुन घेऊन शासनाच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता वाचा येथील अ.क्र. (१) येथील 
शासन निर्णय , दिनांक ०५ ऑक्टोबर , २०१८ अन्वये ३ वर्षाच्या कालावधीकरिता १२ लिपिक टंकलेखक 2 
शिपाई व १ सफाईगार अशी एकूण १५ पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे . स्थायी व 
अस्थायी पदांवरील Rea कंत्राटी जागांवर कंत्राटी/ मानधन/ पारिश्रमिक/ठोक रक्‍कम यांची देयके “ ०१ 
वेतन ” या उद्दिष्ट शीर्षातून सेवार्थ प्रणालीद्वारे संस्करीत करण्यात येत असत. वाचा येथील अ.क्र. (२) येथील 
शासन परिपत्रक , दिनांक २९ जानेवारी २०२० मधील तरतूदींनुसार शासनाने कंत्राटी सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे 
पारिश्रमिक/मानधन प्रदान सेवार्थ प्रणाळीतून " १०-कंत्राटी सेवा " या उद्दिष्ट शीर्षातून संस्करीत करण्याचे 
सूचित केले आहे. सबब निबंधक, भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर तसेच त्यांचे 
अधिपत्याखालील सहाय्यक निबंधक , भागीदारी संस्था, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद येथील कार्यालयासाठी 
खालील लेखाशीर्षाखाली " १०-कंत्राटी सेवा " हे उदिष्ट शीर्ष उपलब्ध करण्यासाठी डिसेंबर २०२० च्या 
हिवाळी अधिवेशनामध्ये वित्त विभागामार्फत रु. १०००/- (अक्षरी रुपये एक हजार फक्त ) ची लाक्षणिक 
पुरवणी मागणी विधानमंडळास सादर करण्यात आली होती. त्यानुसार सदर बाबीसाठी निधी वितरित 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 

“ मागणी क्र. जे-२, ३४७५-इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवा , २००-इतर व्यवसाय उपक्रमाचे विनियमन, 
(00) (09), निबंधक भागीदारी संस्था, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद व पुणे (अनिवार्य) (३४७५००८४) ” 


शासन निर्णय क्रमांकः निभास-११२०/१६१/(११५/२०)/कार्या-१७. 


शासन निर्णय - 
निबंधक, भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर तसेच त्यांचे अधिपत्याखालील 

सहाय्यक निबंधक , भागीदारी संस्था, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद येथील कार्यालयासाठी खालील 
लेखाशीर्षाखाली " १०-कंत्राटी सेवा " हे उद्दिष्ट शीर्ष उपलब्ध करण्यासाठी प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे 
सादर करण्यात आलेली रु. १०००/- ची लाक्षणिक पुरवणी मागणी विधानमंडळाने मंजूर केली आहे. :- 

“मागणी क्र. जे-२, ३४७५ - इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवा, २०० - इतर व्यवसाय उपक्रमाचे विनियमन, 
(००) (09), निबंधक भागीदारी संस्था, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद व पुणे (अनिवार्य) (३४७५००८४) ” 

त्यानुसार सदर "१०-कंत्राटी सेवा " हे उद्दिष्ट कार्यान्वित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच 
त्याकरिता पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर अनुदान नियंत्रक अधिकारी जे-००६४ यांना वितरित करण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय, झासन परिपत्रक,वित्त विभाग क्र.पूरक-२०२०/प्र.क्र.१५२/अर्थ-३, 
दिनांक २२ डिसेंबर २०२० व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.७०८/२०२०/व्यय-५, दिनांक २९ 
डिसेंबर २०२० अन्वये प्राप्त मंजूरीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१०८११५२३९८९१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Kamini Ramchandra Pilankar 
IN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Law And Judiciary 
ra, 


. . DN: 
K. R h d De णी ICode=400032, st=Mah. htra, 
वेगी] RAMCIANALA derarmensrosascode-so00a st-Maaasiassia6 
39a02fcf2ffbd43272ff, 


. 
Pp | | a n ka r serialNumber=791d70f75a8bfaa8349786f02d7 1 cad4fb9d1999e 


a0d92d63dcf5Sde198d4f817, cn=Kamini Ramchandra Pilankar 
Date: 2021.01.08 11:58:16 +05'30' 


(का.रा.पिळणकर) 


कार्यासन अधिकारी 

प्रति - 

१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखापरीक्षा ), महाराष्ट्र-१ , मुंबई. 

२) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

३) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
४) निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५) वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थसंकल्प-११),मंत्रालय, मुंबई. 
६) कार्यासन अधिकारी (कार्या-२३), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७ कार्यासन १७-संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


